मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या 
हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०६०९/प्र.क्र-४०१/विज्ा-१ब 
सेंटर-१, ३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई- Yoo ००५, 
दिनांक: २९ मार्च, २०१४. 


वाचा 
१) शा.नि. गृह विभाग क्र.एनएएक्स-०६०९/प्र.क्र-४०१/विशा-१ब, दि. ९/१/२०१३ 
२) शा.नि. गृह विभाग क्र.एनएएक्स-०६०९/प्र.क्र-४०१/विशा-१ब, दि. 2/2/2093 
3) शा.नि. गृह विभाग क्र.एनएएक्स-०३१३/प्र.क्र-१६३/विडा-१ब, दि. ११/१०/२०१३ 
8) शासनपत्र गृह विभाग क्र.एसयुपी-२४१३/प्र.क्र-२०९/१३/अर्थसं-१, दि.१७/८/२०१३ 
५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.अपोमसं विकृ)/पवनहंस/बिल/४०/२०१०, 
दि. 93/3/2098, दि. २६/३/२०१४ व दि. २९.०३.२०१४ 
प्रस्तावना 
नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच जवानांची ने- 
आण करणे, जखमी जवानांना त्वरित वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना खाद्यसामुग्री व साधनसामुग्री 
पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. साठी मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड यांच्याकडून डॉफिन-एन 
हे हेलीकॉप्टर वेट लिजवर घेण्यात आले आहे. याबाबत सदर कंपनी सोबत करार करण्यात आलेला आहे. सदर 
हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची थकीत रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक आहे. सदर भाड्याची रक्‍कम पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 
नक्षलविरोधी अभियानाकरिता गडचिरोली येथे मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेळीकॉप्टरचे सन २०१२-१३ चे थकित भाडे रु. ४९,९९,०१६/- आणि माहे एप्रिल 
२०१३ ते माहे मार्च २०१४ अखेरचे भाडे (मासिक भाडे/उड्डाण भाडे व ATF आकार प्रतिपूर्तीसह) रु. 
२०,१४,६४,९१९/- असे एकूण रु. २०, ६४,६३,९३५/- इतके भाडे देय आहे. त्यापैकी रु. १२.०० कोटी (रु. बारा 
कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम तदर्थ (Adhoc) म्हणून अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०६०९/प्र.क्र-४०१/विशा-१ब 


दि. ३१.३.२०१४ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पोलीस 
अधिक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 

यासाठीचा खर्च मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००)(०८) नक्षलग्रस्त 
भागातील सुरक्षा विषयक खर्च योजनेत्तर/१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत, ५०, इतर खर्च (२०५५ ०४८२) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१३ च्या पावसाळी अधिवेहानात पुरवणी मागणीव्दारे बाब क्र. २३ अन्वये रु. ४४.५४ 
कोटी इतक्या मंजूर केलेल्या तरतूदीमधुन भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. ४ येथील अर्थसंकल्प-१ च्या पत्राच्या अधिन राहून तसेच वित्त विभागाच्या 
सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६६/१४- व्यय-७ दि. २७/३/२०१४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३२९११४२०३७२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jayant 


Bali Bhoi 
J ay a al t DN: CN = का Baliram 
ह Bhoir, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 
B a | | (च [1] GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


B h oir oe 4.03.29 15:29:11 


(जयंत भोईर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल १ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

३. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

८. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग 

९. कक्ष अधिकारी (व्यव-७/अर्थोपाय/अर्थसं-११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.संग्रहार्थ नस्ती/निवडनस्ती (विठा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


